गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन« उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत... 


महाराष्ट्रशासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२४-२५/प्र.क्र.५२७ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : ०२/०५/२०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
३) वित्त विभाग शा.परि.क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल २०२४. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षात रू.२६७.४८ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. संदर्भ क्र.०३ नुसार वित्त 
विभागाने ३३% रक्कम रु. ८८.२६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. तरी सदरची रक्‍कम 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या कार्यालयांना 
वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात वित्त विभागाने माहे एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ करीता रक्‍कम रू.८८.२६ कोटी मुक्‍त केलेले आहे. 
सदरची रक्‍कम जिल्हयांना वितरीत करण्यास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

१. संदर्भाकित शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शार्तीच्या अधीन राहून माहे एप्रिल- 
२०२४ ते जुले-२०२४ करीता “सहपत्र-अ” मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे रक्‍कम 
रु.८८,२६,००,०००/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये अठठ्याऐंशी कोटी सव्वीस लाख फक्त) जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर 
पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२४-२५/प्र.क्र.५२७ 


आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक, नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सदर अनुदान प्राप्त झाल्यापासून शासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन दहा 
दिवसात खर्ची करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी,अन्यथा सदर अनुदान ओढून घेऊन 
इतर जिल्हयांच्या आवश्‍यकतेनुसार वितरीत करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव यांना सदर अनुदान इतर जिल्हयाच्या आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध 
अनुदानाच्या मर्यादेत पुर्नवाटप करण्याचे पुर्ण अधिकार राहतील. 

६. उपरोक्‍त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या 
शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

७. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व 
वखार, ०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) 
शिवभोजन योजना (कार्यक्रम), (२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक 
वर्ष २०२४-२५ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०५०२११५०३७९५०६ असा आहे. हा आदेशा 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ठे-१0940/१५0७ य Ns. 
GHADGE ae a 
(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सववीयांचे खाजगी सचिव. 
८. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
१२.सर्व विभागीय आयुक्त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२४-२५/प्र.क्र.५२७ 


१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

१९. सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२०. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शा. नि. क्रमांक विसउस/का-४(अर्थ)/२०२४-२५/ शिभोथा/ प्र.क्र ५२७ 


दि. ०२/०५/२०२४ चे सहपत्र 'अ 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | 
Q ठाणे 1 | 
२ ।रायगड 
3 
% युर 
५ ।पालघर 
६ ।पुणे ग्रामिण 
७ ।पुणे शहर 
८ सातारा 
९ fart )ढ)ै| | 
१० |सोलापूर ग्रामिण 
११ |।सोलापूर शहर 
RR 'कोल्हापू  ढढढ|।|।|। | प्‌ 
१३ 
१४ ।परभण 
gu 
१६ 
१७ '।उस्मानाबाद 
१८ ।जालना 
१९ लातूर 
२० [हिंगोली 414 | 
२१ गोंदया || | 
QR वर्धा 1 | 
२३ APTOS ग्रामिण 
२४ ।नागपूर शहर 
२५ भंडारा 
२६ चंद्रपूर 
२७ [गडचिरोली 1 | 
२८ ।नाशिक 
२९ धुळे | 
३० ।जळगाव 
३१ ।अहमदनगर 
२३२ नंदुरबार 
३३ अमरावती 1] | q 
ER. saat 
३५ ।बुलढाणा 
३६ ।यवतमाळ 
३७ ।बाशिम 
३८ ।फ परिमंडळ ठाण 
३९ ।|अ परिमंडळ Fa 
४० |ईं परिमंडळ मुंब 
४१ |ड परिमंडळ मुंब् 
४२ |ग परिमंडळ Fa 


Po 


DN harashira, O = GOVERNMENT OF 
Mat ID CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date 


1 


4 
ap 
| 
८५ 
3 
a) 
° 
a) 
Xx 
ap 
4 
SB 
a) 
° 
a) 
= 


6 
a au wo a) “~ aw m | | aw wo ve a) «| | vo > 
in a| ७८०८5 au] 2S] KX] aw] ९ @|x| oO]? 9 | “o| = “ | 3| X o| 3] A| 8 ० 
ठ o| 2 CG s x G so | 3| ©| Ss << > 0 m| G] "५ 01% “a aus 
ठ >0। वटी s ० श्री m ७ ० ०| mn} क ० << > au | 0] £1 G| Zs ठ iS 
Pr) 1७3००७ we) aw रडि त्र (> K| K| A] A] Zo ay) wa ९ ठ ०। m| A} .०0| 4 ठ क 
० 0} 0/0 ° ० ० ० ० ०० ०.०।|० ० ° ० ० ०० o| 0] 0 ० ० 
6 ० 00 6 6 ० ०6 6 ० ०0०० o| 0 6 6 6 ० ० ०0००७० ०.७० 6 ° 
ठ ०, 0/0 ठ ठ ठ ठ ठ ० 0] o| o| o ठ ठ ठ ठ 0} 0] o| o| o ° ° 


रक्‍कम रुपयात 
३५३१००० 


१९१९०३४००० 


२ 
७६९४००० 


१३ 
९९३१००० 


४२९२५९२००० 
२९०२०००० 


२९३५१००० 
८७९७००० 

g 

१९९७२००० 


२४०५०५४००० 


२७१९४ 
७९४५००० 


१९१७२७९००० 


२३८३४००० 


११२३३००० 


१२९९१९०००० 


१९७५१९१००० 


१६६६ 


३२००००० 


662800000 


(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


